राष्ट्रीय स्तरावरील शालेय क्रीडा स्पर्धेत 
सहभाग/प्राविण्य मिळविणाऱ्या राज्यातील 
खेळाडूंना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी निधी वितरित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :क्रीस्पर्धा ३३२४ /प्र.क्र. १९/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 


१. शासन निर्णय क्र. समाजकल्याण, सांस्कृतीक कार्य व क्रीडा विभाग, क्रमांक-पीएचई- 
२१८४/३५६८/(९२) एसवायएस, दि. २८ नोव्हेंबर,१९८४, 

२. शासन निर्णय क्र. समाजकल्याण, सांस्कृतीक कार्य व क्रीडा विभाग, क्रमांक-पीएच- 
१०९३/प्र.क्र.१४८/क्रीयुसे-१, दि. २८ नोव्हेंबर, १९९५, 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अताप्र-१००८/(प्र.क्र.४२८/०८) 
क्रीयुसे-२, दि. २२ मार्च,२०१०, 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. राक्रीधो २०१२/(प्र.क्र.१४५/१२) 
क्रीयुसे-२, दि. ४ जुले, २०१३. 


प्रस्तावना 
राज्यात तालुका ते राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय शाळेय खेल महासंघ यांच्यावतीने शालेय खेल स्पर्धा, 


तसेच भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या महिला व ग्रामीण cree) क्रीडा स्पर्धा यांचे आयोजन क्रीडा व 
युवकसेवा संचालनालय करते. 

सद्य:स्थितीत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये प्राविण्य (प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक 
प्राप्त) मिळविलेल्या व सहभागी खेळाडूंना संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयानुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली 
जाते. भारतीय शाळेय खेळ महासंघ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरु हॉकी टुर्नामेंट सोसायटी, दिल्ली व सुब्रोतो 
मुखर्जी स्पोर्टस wane सोसायटी दिल्ली यांच्या द्वारा सन 2023-2028 मध्ये आयोजित राष्ट्रीय 
स्तरावरील विविध क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील सहभाग/प्राविण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना शिष्यवृत्ती करिता 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेतील सहभाग/प्राविण्य मिळविणाऱ्या राज्यातील 
खेळाडूंना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी मागणी क्र. ई-३, २२०४-क्रीडा व युवकसेवा-१०४- क्रीडा व खेळ (०९) (०१) 
क्रीडा नैपुण्य शिष्यवृत्त्या ३४ शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने (२२०४ १६६७) योजनेतर या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या तरतुदीमधून रू. १,७५,४३,४००.(रू. एक कोटी पंच्याहत्तर 
लक्ष त्रेचाळीस हजार UR फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा ३३२४ /प्र.क्र. १९/क्रीयुसे -२ 


२. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 

|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा 
निधी ठेऊ नये. तसेच, निधी विहित पद्धतीने दि.३१ मार्च २०२४ पुर्वी खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश / 
नियम / शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 
संबंधीत उपसंचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौ. सं.क्र.११५/१४७१ दि. २२/०२/२०२४ व वित्त विभागाचे 
SAT. GH. ३०२/व्यय-५ दि. ०९/०३/२०२४ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१८१२२६२२२१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DNYANESHWAR: cage em senses 


5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd85bb0ebc377#46c4fc0040aae47 
135, postalCode=400032, st=Mahi 


ASARAJ| AVHAD यी owas ata nas” 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा ३३२४ /प्र.क्र. १९/क्रीयुसे -२ 


१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११ .आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६ .वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत ) 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


